"मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र याकरिता राबवावयाच्या fasts 
कार्यक्रम - २०१८ अंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 
अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहाय्य अनुदान" योजनेकरिता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/भाग-१/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचा :- अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अविवि २०१८/प्र.क्र.८४/का.९,दि.०७.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र याकरिता राबवावयाच्या विशेष कार्यक्रम- २०१८ अंतर्गत 
स्वयंसहाय्यता बचत गटातील अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहाय्य अनुदान या योजनेच्या अंमलबजावणी 
बाबतचे आदेशा संदर्भाधीन दिनांक ०७.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर 
योजनेच्या अर्थसंकल्पविषयक बाबी हाताळण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र याकरिता राबवावयाच्या विशेष कार्यक्रम- २०१८ अंतर्गत 
स्वयंसहाय्यता बचत गटातील अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहाय्य अनुदान या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव Saray - मराठी लेखाशीर्ष - इंग्रजी 
मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर मागणी क्र. झेडई-०१ Demand No- ZE - 01 
Hest याकरिता २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 2235 - Social Security and Welfare 
राबवावयाच्या विशेष 
कार्यक्रम- २०१८ अंतर्गत ०२- समाज कल्याण 02- Social Welfare 
स्वयंसहाय्यता बचत 
गटातील अल्पसंख्याक १०३ - महिला कल्याण 103 - Womens Welfare 
महिलांसाठी सहाय्य १ -अल्पसंख्याकांना सहाय्य 09-Assistance to Minorities 
अनुदान (०१) (०१)- मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर 


(01) (01)- Grant-in-Aid to Minority 
महाराष्ट्र याकरिता राबवावयाच्या | Women in Self Help Group under 
विठोष कार्यक्रम ~ २०१८ अंतर्गत Marathwada, Vidarbha and utter 
स्वयंसहाय्यता aaa Maharashtra Special Programme- 
स्वयसहाय्यता बचत गटातील 2018 

अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहायक 


अनुदान (२२३५ C ४०१) 


(2235 C 401) 


कार्यक्रम (दत्तमत) scheme /voted 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/भाग-१/का.९ 


२. सदर शासन निर्णय, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र-सं.ख.वि./चा-१/अल्पसंख्याक विकास विभाग/युओआर-१००/२०१९-२०/७१२,दि.१६/१०/ २०१९ तसेच 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६६/२०१९/व्यय-१,दि.११/११ /२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


रः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११९११३८३११०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
. __ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/ २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
६. सह संचालक (सुधारणा), संचालनालय लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग अर्थ-१४ / व्यय-१, मंत्रालय, मुंबई 
. नियोजन विभाग (कार्या-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी,का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


